अधीक्षक (गट-ओ), राज्य उत्पादन शुल्क या 
संवर्गातील अधिकाऱ्याचे मुदतपूर्व बदलीचे 
आदेश रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- न्यायाप्र-४०१९/प्र.क्र.०१/राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ जुले, २०१९ 


वाचा: शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.इएसटी-१२१८/प्र.क्र.१३३/राउश्ु-१, दि.१८.१२.२०१८ 


शासन आदेश- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी श्री. पराग नवलकर, अधीक्षक (गट-अ) WS, अहमदनगर 
यांची संदर्भाधीन आदेशान्वये अधीक्षक, अमरावती येथे केलेली बदली सदर आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. ते 
अधीक्षक, अहमदनगर या पदावर पुढील आदेझापर्यंत कार्यरत राहतील. 


२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७२४१३३८४३७१२९ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by P H WAGDE 
DN: tra, 


2.5. 90962९099९1202850९004894९त 
०60 le=400032, 
stre 


NTRAI MUMB) 
0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=P H WAGDE 
Date: 2019.07.24 13:44:56 +05'30" 


(पु. हि. वागदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
३. विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे. (मार्फत आयुक्‍त, राउशु, मुंबई.) 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर,अमरावती. 
५. संबंधित अधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क. 
६. निवडनस्ती (राउशु-१) 


प्रत माहितीस्तव 
१. मा. मंत्री (sa) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (राउशु) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


